तात्पुरती निवडसूची सन २०१८-१९ a 
पोलीस महानिरीक्षक यांचे 
“उपसहायक (गट-आअ)” या पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र: रापोसे-१११८/प्र.क्र.२६७/पोल-१अ, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- १६ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ :- पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र: पोमंस/८/६८० 
उपसहायक (१८-१९)/१६९/२०१८, दि.२०.०७.२०१९. 


शासन आदेश :- 


पोलीस महासंचालक कार्यालयातील “पोलीस महानिरीक्षक यांचे उप सहायक 
(गट-अ)” या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१८-१९ च्या तात्पुरत्या 
निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या खालील “वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक (गट-ब)” दर्जाच्या 
अधिकाऱ्यांस, “पोळीस महानिरीक्षक यांचे उपसहायक (गट-अ)” या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 


अ. । ज्येष्ठता यादी अधिकाऱ्यांचे नांव व प्रवर्ग निवडसूचीवरील 
समावेझानाचा प्रवर्ग 


heey 8 श्री.पंढरीनाथ आत्माराम मालडीकर (खुला) 


es eae au 


२. उपरोक्त अधिकार्‍्यांस पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत, महासंचाळक व पोलीस 


महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांस विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीनंतर जर त्यांच्याविरुध्दच्या 
प्रलंबित/ प्रस्तावित विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशी / न्यायालयीन कार्यवाहीच्या अनुषंगाने 
शिक्षा झाल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. १५ डिसेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार, पदोन्नती संदर्भात पुढील कार्यवाही करावी. 


४. उपरोक्त पदोन्नती, मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या, तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


५. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
उपरोक्त storie नियमितपणा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


शासन आदेठा क्रमांकः रापोसे-१११८/प्र.क्र.२६७/पोल-१अ 


६. पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदांवर मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा 
अन्य मा. न्यायालयाचे आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन Vad अधिकाऱ्यांस पदस्थापना देण्यात 
यावी. 


७. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांस, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून, त्यांना 
पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


८. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०९१६१८०४१७८१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने ; 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 

K Al L A S ARJ U N DN:c=IN,st-Maharashtra, 
2.5. 'b1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a708cc0 
3eb: 04290, postalCode=400032, street=MAIN 
BUILDING, 2ND FLOOR, MANTRALAY, MUMBAI, ou=HOME 


DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KAILAS ARJUN, 
WAD 
61 


GAIK\ 
Date: 2019.09.16 18:15:33 +05'30" 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रतिलिपि, 
१. महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१२), मंत्रालय, मुंबई. 
७. संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 
८. निवडनस्ती (कार्या. पोल-१ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


